उद्योग सह संचालक (गट-अ) या संवर्गातील 
रिक्त पदांवर तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०१९/७१/प्र.क्र.२७/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था/पदोन्नती/७२२/उससं/२०१८/ओअ-३०, 
दि.११.०१.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
उद्योग संचालनालयांतर्गत अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे- 
६६००) या पदावर कार्यरत असलेल्या खालील अधिकाऱ्यांना उद्योग सहसंचालक गट-अ, (वे.श्रे. रु. १५६००- 
३९१०० + TS पे रु. ७६००) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ 
क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम कार्यरत ठिकाण पदस्थापना 
॥ 1 २ ३ ४ 
ie श्री.जी.ओ.भारती, जिल्हा उद्योग केद्र, | उद्योग सह संचालक, विभागीय 
महाव्यवस्थापक, नागपूर कार्यालय, अमरावती 
2 श्री.सं.ज्ञा.शेळके, जिल्हा उद्योग केद्र, | उद्योग सह संचालक, विभागीय 
महाव्यवस्थापक, कोल्हापूर कार्यालय, नाशिक 


१) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधिन राहून 
सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

२) पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 

भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनानुसार सदरची 

पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात सदर पदोन्नती महाराष्ट्र देण्यात येत 

आहे. 

उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती 

विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


AN 
~~ 


ee 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), यांनी त्यांच्यास्तरावरुन सदर अधिकाऱ्यांचा तात्पुरता कार्यभार अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सोपवून संबधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजु होण्यास कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर 
अधिकाऱ्यांचा सध्याच्या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत प्रस्ताव साप्रवि परिपत्रक 
दि.५.०९.२०१८ व शासन आदेश दि.३१.०७.२०१९ नुसार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई यांच्या 
शिफारशीनुसार शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/७१/प्र.क्र.२७/उद्योग-३, 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११३१७३१०७६७१० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosale 


N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries Energy and 

a mM e (0 Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96fa70d 
7816823 1fcd3, 


Kondiba Bhosale : ५ मामा २०० 
( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
२. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद / विधान सभा) 
३. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
४. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२,१३/१६ब ), मंत्रालय, मुंबई. 
९. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
१०.सर्व उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालये. 
११.सर्व महाव्यवस्थापक / व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१४.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, मुंबई (*पत्राने) 
१५.संबधित अधिकारी, उद्योग संचालनालयामार्फत. 
१६.निवड नस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


